प्रति, 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


दूरध्वनी क्र. -०२२- २२०२९२८२ Email ID- vidya.deshpande@nic.in 
क्रमांक : SAA १०.२३ / प्र.क्र.८४ / २०२३/अर्थ-१ दिनांक : २९ मे, २०२३ 
ज्ञापन :- 


विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 


१) अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली. 

२) अधीक्षक अभियंता, कुकडी प्रकल्प मंडळ, पुणे. 

३) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 
४) अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ , पुणे. 

५) अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, नांदेड. 

६) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर. 
७) अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 

८) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, मुंबई परि. पाटबंधारे विभाग, ठाणे. 
९) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 

१०) अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 

११) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर. 
१२) अधीक्षक अभियंता,पाटबंधारे संशोधन व विकास संचाळनालय,पुणे 
१३) अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ,छत्रपती संभाजीनगर. 

१४) अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ,, सातारा. 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात विभागाने 


अवलंबिलेली सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. या सुधारित 


कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 


2. 


सन 2022-23 या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष 2234- सामाजिक सुरक्षा व 


कल्याण, ६० - इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना शासकीय भविष्य 


निर्वाह निधी (०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) (२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाळील 


मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ-४ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या 


वारसांना स्तंभ - ८ प्रमाणे एकूण रू.१०,८०,०००/- (रक्‍कम रू.दहा लक्ष ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी या 


ज्ञापनाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठेवियो १०.२३ / प्र.क्र.८४/ २०२३/अर्थ-१ 
३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दि.१५.०७.२०२३ पुर्वी 
खर्च करण्यात यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्चकरण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांची राहील. तसेच निधी विहीत मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर निधी समर्पित करून त्याबाबतचा योग्य 
तो खुलासा सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा 
करण्याकरिता मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या 
कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची कार्यवाही 
करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधितांना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक इत्यादीचा 
तपशील शासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली नमूद केलेल्या 
लेखाशीर्षाखाळीळ खर्च - मेळाचे निष्पत्ती दर्शाविणारे प्रमाणपत्र (रिकस्निलिएठान स्टेटमेंट) 
महालेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय- २ खालील २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) (२२३५- 
०६०५) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाळी संगणकीय वितरण प्रणालीव्दारे वितरीत केलेल्या 
तरतूदीतून भागवावा. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०५२९१६१५३२६८२७ असा आहे. हे ज्ञापन 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Vidya Girish Deshpande 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Vidya Girish Manse Os GOVERNMENT Ge NT 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
Deshpande Perso e801 ळक 
(विद्या देशपांडे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


सहपत्र - विवरणपत्र 

प्रत- १ महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 

२ अ.मु.स (जसं) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
8) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

4) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अ. | नि.अ. मृत कर्मचाऱ्याचे भविष्य निर्वाह । नाम निर्देशित व्यक्तीचे नाव र 
क्र. | कोड कार्यालयाचे नाव संपूर्ण नाव पदनाम | नधी लेखा क्रमांक |व तिचे मृत कर्मचाऱ्याशी नाते i ककत 
|e | २ 3 1४ | ए५ द [eC टु 
धोक्षक अभियंता, |के.पोपट प्रथम पोडब्ल्युएम श्रीमती सुनिता पोपट 
सांगली पाटबंधारे |।बाबासाहेब देसाई । लिपीक ६२०४५ | देसाई,पत्नी 
g 1००१९१ |. सांगली ६०,००० 
मंडळ, सांगली 
dem अभियंता, |के.बबन भगवान गि पीडब्ल्युएम श्रीमती छाया बबन 
२ | 1००९७ कुकडी प्रकल्प जाधव ७७३८५ ।जाधव,पत्नी ६०,००० 
मंडळ, पुणे 
अधीक्षक अभियंता |कै.सुनिल शिपाई | एनआयडी-४१ | श्रीमती रत्ना सुनिल थिटे,पत्नी 
व प्रशासक, रामदास थिटे 
३ | 100३२ लाभक्षेत्र विकास ९2२९ 
प्राधिकरण, नाशिक 
अधीक्षक अभियंता, |१)के.प्रविण मदतनीस | एमडीसीआरटी / | श्रीमती कांचन प्रविण 
यांत्रिकी मंडळ शामराव पाडळे ३५४ पाडळे,पत्नी oa 
४ | 100३८ | sei, पुणे २)कै.किशोर सांधाता | PWMH- ८०००० | श्रीमती सुरेखा किशोर 
६०,००० 
मधुकर काटे काटे,पत्नी ? 
अधीक्षक अभियंता, |कै.श्रावण पिराजी | वरिष्ठ BRBN- श्रीमती सुमित्रा श्रावण 
५ | 1००४० यांत्रिकी मंडळ(उस), [AEP लिपिक ५४१७४  ।नाईक,पत्नी ६०,००० 
नांदेड 
धोक्षक अभियंता |१)के.मोहन शिपाई ।|एमआयडी/बि एच-| श्रीमती मंगला मोहन कांबळे 
व प्रशासक, भागवत कांबळे शड ,पत्नी ६०,००० 
लाभक्षेत्र विकास 
६ | 1००४३ क आयडी प्र्मती a 
प्राधिकरण, नागपूर |२)कै.शेषराव शिपाई एम: / श्रीमती मंगला शेषराव 
दाजीबा तलमले बिएच-७३८ |तलमले,पत्नी ६०,००० 
अधीक्षक अभियंता, |१)कै.रमेश केरू मजूर | भाधव्यवि / ७०६ | श्रीमती शिला रमेश भागवत 
ठाणे पाटबंधारे भागवत ,पत्नी ६०,००० 
७ | 1००४६ |मंडळ, ठाणे 
२)के.सुरेश रामा | शिपाई | भाधव्यवि / ७६० | श्रीमती पार्बताबाई सुरेश 
पोकळे पोकळे,पत्नी द 
अधीक्षक अभियंता, as रि नाईक दप-४ ea मती a नामदेव 
मुंबई पाडुरग ग गा 
, | 1०८५२ दषा पथक, मुंबई | पांडुरंग निरगु रगुडे, ae 
परि. पाटबंधारे , 
विभाग, ठाणे 
ear अभियंता, |कै.तुळशिराम मुकादम KID/P/38& | श्रीमती मंगल तुळशिराम 
पुणे पाटबंधारे बबन गोरे गोरे,पत्नी 
९ | 1००५८ मंडळ, पुणे ६०,००० 
ree कै.शेख पीरसाब मजूर १॥॥)२/१२६ | श्रीमती गोसिया बेगम,प 
go | 1००५९ नांदेड पाटबंधारे नबीसाब ६०,००० 
मंडळ, नांदेड 
अधीक्षक अभियंता |१)के.विलास चौकोदार | सोपावि /७६१ | श्रीमती सुनंदा विलास 
व प्रशासक, ब्रिंबक मनसुके मनसुके,पत्नी ६०,००० 
Pale लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, सोलापूर | २)कै.शिव शिपाई 311-1/६२ | श्रीमती सुनंदा शिवाजी 
fast सरडे सरडे,पत्नी ६०,००० 
अधोक्षक कै.गजराबाई मजूर आयआरडी/८५ [ait गोकुळ भिवाजी 
अभियंता,पाटबंधारे गोकुळ रोडगे रोडगे,पती 
१२ | 1००६८ संशोधन ६०,००० 
संशोधन व विकास , 
संचालनालय,पुणे 
अधीक्षक अभियंता, | नारायण प्रयोगशाळा | BRBN-433¢¢ | श्रीमती चंद्रकला नारायणराव 
Muy * era weit | सहाय्यक सुर्यवंशी,पत्नी 
१३ | 1००८६ गुण नियंत्रण ६०,००० 
मंडळ,छत्रपती , 


संभाजीनगर 


अधीक्षक अभियंता, |. रामु मजूर | केडीएमडी/२९२ | श्रीमती वैजयंता भांबु 
सातारा सिंचन जाधव जाधव,पत्नी 
१४ | 1००८७ |. ६०,००० 
मंडळ,, सातारा 
एकुण रक्‍कम रूपये - दहा लक्ष ऐशी हजार फक्त १,०८०,००० 


Vidya Girish 
Deshpande 


कार्यासन 


Digitally signed by Vidya Girish Deshpande 
DN: CN = Vidya Girish Deshpande, C = IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


‘QU = WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.05.29 16:18:25 405'30' 


( विद्या देशपांडे ) 
अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


